सहाय्यक पोलीस अधीक्षकांची सात 
अधिसंख्य पदे निर्माण करणेबाबत. 
परिविक्षाधीन भारतीय पोलीस सेवा 
अधिकारी-६९ वी तुकडी 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आयपीएस-०३१८/प्र.क्र.७०/पोल-१, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २९ जानेवारी, २०१९. 


पहावे :- १) विशेष पोलीस महानिरिक्षक (प्रशिक्षण व खास पथके), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.प्रशि/प्रशि-२/६९ आर आर बॅच/९८३/२०१७/१२७, दिनांक ०६.०१.२०१८. 
२) शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक आयपीएस-०३१८/प्र.क्र.७०/पोल-१, दि.०८.०२.२०१८ 
३) शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक आयपीएस-०३१८/प्र.क्र.9०/पोल-१, दि.३१.१२.२०१८ 
४) शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक आयपीएस-०३१८/प्र.क्र.७०/पोल-१, दि.१७.१२.२०१८ 
५) अपर पोलीस महासंचालक (प्रशिक्षण व खास पथके), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.अपोमसं/प्रशि-२/६९ आर आर बॅच/९८३/२०१७-१८/३४७९, दि.२९.१२.२०१८ 


शासन निर्णय :- 


भारतीय पोलीस सेवेच्या ६९ व्या तुकडीतील सात परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना ते महाराष्ट्र 
राज्यात परिविक्षाधीन म्हणून रूजू झाल्यापासून म्हणजेच दि.११.१२.२०१७ ते दि.२२.०६.२०१८ 
पर्यंतच्या कालावधीत महाराष्ट्र राज्यात प्रशिक्षण घेण्याकरिता सहाय्यक पोलीस अधीक्षकाची सात 
अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास, तसेच या सात परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना दि.११.१२.२०१७ ते 
दि.२२.०६.२०१८ (६ महिने ११ दिवस) पर्यंत महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, नाशिक आणि त्यानंतर त्यांना 
नेमूण देण्यात आलेल्या जिल्ह्यात प्रशिक्षण कालावधीकरिता वेतन व भत्ते यासाठी रु.३४,०२,०००/- 
(रुपये चौत्तीस लाख दोन हजार फक्त) इतका खर्च भागविण्यास, संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णय 
दि.०८.०२.२०१८ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 

या सात परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांपैकी पदस्थापना न झालेल्या चार अधिकाऱ्यांना 
दि.२३.०६.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ या कालावधीकरिता वेतन व भत्ते यासाठी रु.१६,४८,८३६/- 
(अक्षरी रुपये सोळा लाख अठ्ठेचाळीस हजार आठशे छत्तीस फक्त) इतका खर्च करण्यास संदर्भ क्र.४ 
येथील शासन निर्णय दि.१७.१२.२०१८ अन्वये मान्यता देण्यात आली होती. 

आता, या सात अधिकार्‍्यांपैकी श्री.मुम्मका सुदर्शन, भापोसे या परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांची 
पदस्थापना संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णय दि.३१.१२.२०१८ अन्वये करण्यात आल्याने, श्री.मुम्मका 
सुदर्शन, भापोसे यांना वेतन व भत्ते करिता दि.०१.१०.२०१८ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीकरिता 
रु.२,२९,००५/- (अक्षरी रुपये दोन लाख एकोणतीस हजार पाच फक्त) इतका खर्च करण्यास 
शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२.  श्री.मुम्मका सुदर्शन, भापोसे यांना दि.०१.१०.२०१८ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीकरिता 
वेतन व भत्त्यासाठी होणारा खर्च "२०५५- पोळीस-१०९ (०१) जिल्हा पोळीस बल" या 


शासन निर्णय क्रमांकः आयपीएस-०३१८/प्र.क्र.9७०/पोल-१ 

उपलेखाशिर्षाखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून वेतन व भत्ते या उद्दीष्टामधून सन २०१८-१९ या 
वर्षीच्या मंजूर अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा. 

३. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णय, क्र. पदनि २०१२ / प्र.क्र.६६ / १२ / वित्तीय 
सुधारणा, दिनांक ११ जुले, २०१२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१२९१५२७२५६५२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Tushar Vasant ८ 
Mahajan 


D 


(तुषार महाजन) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
) महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) विशेष पोलीस महानिरिक्षक (प्रशिक्षण व खास पथके), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४) संचालक, महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, नाशिक. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, सातारा, नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद, नांदेड व 
अमरावती 
८) सह संचालक (तांत्रिक), लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा 
मजला, मुंबई (२ प्रती). 
९) वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय, मुंबई. 
१०) सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई. 
११) अवर सचिव, कार्यासन बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) वैयक्तिक नस्ती / निवड नस्ती (पोल-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


